महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव माहिमेची 
जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०२१५/प्रक्र-१८/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
तारीख: २३ मार्च, २०१५ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४/०८/२००८ 
२) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/४०/९०६९ /मगातंमुगा 
/जाहिरात/ ७३/२०१४ दि.१३/०२/२०१५ 


प्रस्तावना : 
शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त 


गांव मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाडावाणी तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून 
प्रसारित करण्यात येत आहे. सन २०१० ते २०१३ या कालावधीत मोहिमेची ४०० चौ. सें.मी. आकाराची 
कृष्ण धवल जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी औरंगाबाद परिक्षेत्रातील सर्व "ब" 
व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. 
त्यासंबंधीची ६६ वृत्तपत्राची देयके विभागास प्राप्त झाळी असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या 
देयकावर रुपये ३,२७,६००/- ( अक्षरी रुपये तीन लाख सत्तावीस हजार सहाशे फक्त ) एवढा खर्च येणार 
असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या रुपये ३,२७,६००/- (अक्षरी रुपये 
तीन लाख सत्तावीस हजार Vest फक्त) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
६६ वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात Sass दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र तसेच 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 
२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 
३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार 
यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ६६ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये ३,२७,६००/- ( 
अक्षरी रुपये तीन लाख सत्तावीस हजार सहाशे फक्त) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय वितरण 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०२१५/प्रक्र-१८/पोल-१५ 


करतील व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे धनादेश तयार 
करुन त्यांचे वितरण करतील. 

५. याखाली होणारा खर्च रुपये ३,२७,६००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख सत्तावीस हजार Veal फक्त) 
मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान GANT २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ ०५३३) २६ 
जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाळील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

६. सदर an निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक १०४/२०१५,व्यय-७ 
दि.२४/२/२०१५ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३२४१२४५५८८४२९ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas 


R am d as Sahebrao Khomane 
S h b ae 0111 रा 
a L 8 rao (045 Government Of Maharashtra, 
OU = Desk Officer 
K h omane Date: 3015.03.27 12:58:55 +05'30" 
सोबत : विवरणपत्र (रा.सा. खोमणे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (६६ TORT) 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक औरंगाबाद ग्रा.,जालना,बीड,उस्मानाबाद. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. वित्त विभाग(व्यय-७) मंत्रालय,मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी औरंगाबाद ग्रा.,जालना,बीड,उस्मानाबाद. 
१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, (पोळ-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तंमुगा-०२१५/प्र.क्र-१८/पोल-१५, दि.२३ मार्च, २०१५ सोबतचे विवरणपत्र 


जाहिरात प्रसिध्द क व दिनांक 
वर्तमानपत्राचे नाव दिनाक देयक क्रमांक व दिनांक देयकाची रक्‍कम 
केल्याचा दिनांक 


दैनिक औरंगाबाद एक्सप्रेस, औरंगाबाद 


दैनिक औरंगाबाद टाईम्स, उर्दु डेली, 
१६ aaa २९, ३०/०४/२०१२ ८४९९ ११,२००/- 
औरंगाबाद 


FA\GR TABLE\CR 18 


३१ (दैनिक महानायक, औरंगाबाद २९, ३०/०४/२०१२ ११,२००/- 
७५२१/२०१२ 


३२ दैनिक शाम ए रहेबर उर्दु डेली, औरंगाबाद 

x erat वकर ae 

शनक आनंदनगर. जरग 
283 


ळ 


8 
र्व EDIE 
{oTouPOR 5 2007 
USE 2 
UGE 2 

४४ ।दिनिक मत्स्योदरी, जालना २९/०४/२०१२ ५,२००/- 

क मत्स्योदरी, जालना ३०/०४/२०१२ ५,२००/- 

“निक आनंदनगरी, जालना २९/०४/२०१२ ५,२००/- 

“निक आनंदनगरी, जालना ३०/०४/२०१२ ५,२००/- 
म , जालना २९/०४/२०१२ ४,८००/- 

क राम , जालना ३०/०४/२०१२ ४,८००/- 

जालना दर्शन, जालना २९/०४/२०१२ ४,४००/- 

जालना दर्शन, जालना ३०/०४/२०१२ ४,४००/- 

५२ 'दिनिक असंतोष, जालना २९/०४/२०१२ ४,४००/- 

५३ ।दिनिक असंतोष, जालना ३०/०४/२०१२ ४,४००/- 

६१६ 
१४७ 
६४० 


0112 


vo os mm 


OC] CC] CC] > 
०८ | AV] “2 | -O| 0 


& Oo 


& q 


A 


3 
५४ दैनिक सांजवार्ता, जालना २९, ३०/०४/२०१२ जे ५,६००/- 
दैनिक कृष्णनिती, जालना २९/०४/२०१२ २,८००/- 
दैनिक कृष्णनिती, जालना ३०/०४/२०१२ |. ६१६ | २,८००/- 
दैनिक मराठवाडा साथी, जालना २९, ३०/०४/२०१२ | १९७ | ५,६००/- 


res 
ot 
eS 


4& 


ळ 


ios 


दैनिक नये जमानेकी पूकार, जालना ४,०००/- 
दैनिक पुरोगामी मराठवाडा, जालना ५३८ २,४००/- 
दैनिक पुरोगामी मराठवाडा, जालना २,४००/- 
बीड 
६३ fad दैनिक लेखणी साम्राज्य, बीड २५ 


0112 


on clo} oe 
pte) छठ vo 
oe) op 


FA\GR TABLE\CR 18 


उस्मानाबाद 
सुराज्य, उस्मानाबाद 02-90-2092 १९५५ 


पुरोगामी विचाराचे दैनिक एकमत, 
ह ०२-१०-२०१२ एडी-७२८३५ ४,०००/- 
उस्मानाबाद 


दैनिक कुलस्वामीनी संदेश, उस्मानाबाद १४/०८/२०१३ 
Lod 
La ३,२७,६००/- 


FA\GR TABLE\CR 18 


